RNI No. MAHBIL/2009 /37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ६ , अंक १२४ ] 


शुक्रवार , डिसेंबर ११ , २०२० / अग्रहायण २० , शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये ९ .०० 


असाधारण क्रमांक ३०८ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ), नियम व आदेश . 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय विस्तार , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ११ डिसेंबर २०२० . 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी ( सेवेच्या शर्ती) विनियमन अधिनियम, १ ९ ७७ . 

क्रमांक अंनियो. ३४१७/ प्र.क्र .१६९/ टीएनटी -६. ज्याअर्थी, शासन अधिसूचना, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग , क्रमांक अंनियो. 
३४१७ / प्र.क्र .१६ ९ / टीएनटी -६, दिनांक १० जुलै, २०२० ( यानंतर सदर अधिसूचनेस “ उक्त अधिसूचना ” असे संबोधित करण्यात आले 
आहे.) अन्वये महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी ( सेवेच्या शर्ती) नियम , १ ९ ८१ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्र 
खाजगी शाळांतील कर्मचारी ( सेवेच्या शर्ती) विनियमन अधिनियम , १ ९ ७७ ( १ ९ ७८ चा महा . ३ ) याच्या कलम १६ चे पोट - कलम 
( २ अ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून पूर्व प्रसिद्ध केलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन उक्त अधिसूचना, आता मागे घेण्याचा विचार करत आहे. 

त्याअर्थी आता, महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी ( सेवेच्या शर्ती) नियम, १ ९ ८१ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्र खाजगी 
शाळांतील कर्मचारी ( सेवेच्या शर्ती) विनियमन अधिनियम, १ ९ ७७ ( १ ९ ७८ चा महा . ३ ) याच्या कलम १६ च्या पोट - कलम ( २ अ ) मधील 
पोट- कलम ( २ ) चा खंड ( क ) सह महाराष्ट्र सर्वसाधारण कलमे अधिनियम ( १ ९ ०४ चा १ ) , च्या कलम २१ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासन , अधिसूचना, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक अंनियो. 
३४१७ / प्र.क्र .१६ ९ /टीएनटी -६, दिनांक १० जुलै, २०२० याद्वारे मागे घेत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


वंदना कृष्णा, 


शासनाच्या अपर मुख्य सचिव. 


( १ ) 


भाग चार - ब - ३०८-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , डिसेंबर ११ , २०२० / अग्रहायण २० , शके १ ९ ४२ 


SCHOOL EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT 

Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya Annexe , Mumbai 400 032 , dated 11th December 2020 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA EMPLOYEES OF PRIVATE SCHOOLS ( CONDITIONS OF SERVICE ) REGULATION ACT, 1977 . 

No. Anniyo . 3417 /C.R.169 / TNT -6. — Whereas by Government Notification , School Education and 
Sports Department, No. Anniyo . 3417 /C.R.169 / TNT - 6 , dated 10 th July 2020 ( hereinafter referred to 
as “ the said Notification” ) , the Government of Maharashtra issued a preliminary Notification in exercise 
of the powers conferred by clause ( c ) of sub - section ( 2 ) and sub -section ( 2A ) of the section 16 of the 
Maharashtra Employees of Private Schools ( Condition of Service ) Regulation Act , 1977 ( Mah . III of 
1978 ) , and of all other powers enabling it in that behalf ; 

And whereas, the Government of Maharashtra has , now , considered it expedient to rescind the 
said notification . 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by clause ( c ) of sub - section ( 2 ) and sub 
section (2A ) of the section 16 of the Maharashtra Employees of Private Schools ( Condition of 
Service ) Regulation Act, 1977 ( Mah . III of 1978 ) read with section 21 of the Maharashtra General 
Clauses Act ( I of 1904 ) , the Government of Maharashtra hereby rescinds the Government 
Notification , School Education and Sports Department, No. Anniyo. 3417 /C.R.169 / TNT - 6 , dated the 10th 
July , 2020 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


VANDANA KRISHNA , 
Additional Chief Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 
400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI 
SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


